RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No. MH /MR /South - 346 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक २६] 


बुधवार , ऑगस्ट २७, २०१४/ भाद्र ५, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३ किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ८५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे-२/ सीआर- ४९ / २०१४ . - ज्याअर्थी, अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांनी भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ ( १८९४ 
चा एक ) ( यात यापुढे, “ भूमिसंपादन अधिनियम ” असा ज्याचा निर्देश करण्यात आला आहे.) हा महाराष्ट्रात लागू असताना, त्याचे कलम ४ 
आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यात यापुढे “ उक्त नगररचना अधिनियम ” असा त्याचा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
याचे कलम ११३क या खाली काढलेली आपली अधिसूचना क्रमांक आर . पी. बी . ११७१-१८१२४-१- डब्ल्यू , दिनांक २० मार्च १९७१ महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र , भाग एक ( कोकण विभागीय पुरवणी), गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३१ ते नोव्हेंबर ६, २०१३ व “ दैनिक किल्ले रायगड " 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे ; 

त्याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे “ उक्त जमिनी ” असा यांचा उल्लेख केला आहे.) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी म्हणजे नवी मुंबई प्रकल्पासाठी आवश्यक असण्याची शक्यता आहे , असे अधिसूचित करणेत आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगररचना अधिनियमाच्या कलम ११३ पोट - कलम ( ३क ) खाली काढलेल्या शासकीय अधिसूचना, नगरविकास , 
आरोग्य व गृहनिर्माण विभागाच्या क्रमांक आर. पी. बी . ११७१-१८१२४ -दोन - डब्ल्यू, दिनांक २० मार्च १९७१ व क्रमांक आरपीबी. ११७३-२ आरपीसी, 
दिनांक १६ ऑगस्ट १९७३ अन्वये महाराष्ट्र शासनाचे कंपनी अधिनियम , १९५६ ( १९५६ चा एक ) याखाली नोंदणी झालेले व राज्य शासनाच्या 
मालकीची व त्यांच्या नियंत्रणाधीन असलेली आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळाची दुय्यम कंपनी असलेले शहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ, महाराष्ट्र मर्यादित यास, नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नवीन शहर विकास प्राधिकरणास मौजे कुंडेवहाळ , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील उक्त जमिनी नवी मुंबई 
प्रकल्पासाठी आवश्यक आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचे संपादन तातडीने करणे आवश्यक असल्याने अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांनी त्यांची उपनिर्देशित 
अधिसूचनेद्वारे भूसंपादन अधिनियम कलम १७, पोट कलम ( ४ ) अन्वये असे निर्देश दिले होते की , संपादन अधिनियम कलम ५क चे उपबंध उक्त 
जमिनींना लागू होणार नाहीत ; 

(१ ) 
भाग एक ( को.वि .पु.) - ८५-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १९३६ 


आणि ज्याअर्थी, अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांची खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासनाचे खर्चाने 
तातडीने संपादन करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ६ आणि उक्त नगररचना अधिनियमाच्या (कलम ११३क खालील शक्ती अधिसूचना , 
नगरविकास, आरोग्य व गृहनिर्माण क्रमांक टीपीएस. ३६७३- ६८८८५- डब्ल्यू-२, दिनांक ७ सप्टेंबर १९७३, क्रमांक टीपीएस. ३६७३/ ३०५७ / मूर्ज- ७ , 
दिनांक २७ डिसेंबर १९७६ अन्वये कोकण विभागाच्या अपर आयुक्तांकडे, प्रत्यायोजित केलेल्या राज्य शासनाच्या शक्ती आहेत .) च्या 
उपबंधनान्वये याद्वारे उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत , असे घोषित करणेत येत आहे . 

अपर आयुक्त, कोकण विभाग, भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १७, पोट -कलम (१ ) अन्वये याद्वारे असा निर्देश देत आहेत की , संपादन 
अधिनियमाचे कलम ९ ( १ ) अन्वये उक्त जमिनीच्या संबंधात नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसाची मुदत संपल्यावर उक्त जमिनीचा ताबा 
जिल्हाधिकारी घेतील . 


यापुढे उक्त जमिनींच्या बाबतीत करावयाच्या सर्व कार्यवाहीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्याकरिता म्हणून उप जिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल यांची भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (ग ) याद्वारे नियुक्ती करणेत येत आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना 
त्यांनी उक्त जमिनींच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही, त्याप्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत 
आहेत . 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर १, पनवेल, जिल्हा रायगड यांच्या कार्यालयामध्ये उक्त जमिनीच्या नकाशाची पाहणी करता येईल . 

अनुसूची 
मौजे कुंडेवहाळ , तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड 


सर्व्हे नं . 


हि .नं ./ गट नं . 


आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


० 


7 


ज 


० 


० 


० 


४ 


0 


० 


2 


5 


० ०६ . ० 
० ६५. ० 
० ३६ . ९ 
० ०७. ६ 
० ११ . ४ 
० ०४ . १ 
० १० . १ 
० ०७.८ 
० ११. १ 
० ०९ . ० 
० २५ . २ 
० ०५. ६ 
० १० . ६ 
० ०६ . ३ 
० १८ . ४ 
० ०६ . ६ 
० ०९ . २ 
० ०६ . ६ 


6 


7 


0 


3 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७, २०१४/ भाद्र ५, शके १९३६ 


अनुसूची - समाप्त 


(१ ) 


(२ ) । 


( ३ ) 


हे . आर 
० ०८ . १ 


० 


० 


७ 


० 


० 


० ०४ . ५ 
० ११.० 
० ०२. ० 
० ३४ .८ 
० ११. १ 
० ०२ .८ 


० 


० 


ल७० 


० 


१९ . ० 


ल४Y 


० 


० २५ .० 
० २२. ८ 
० ०८ .९ 
० ३८ . १ 
० १४ . ० 
० १५. ० 
० ०७. ७ 


० 


० 


o 


० 


० 


० ०७. १ 


० 


० 


or४ 


० ०८ . ६ 
० ०९ . ९ 
० ६३.९ 
० ५१.० 
० ४५ . ३ 
१ २४ . ० 


० 


५ २१ .० 


०००लल 


- 


० 


० ७३ . ३ 
१ ३५ . ६ 
० ७१ . ० 
३ ३४ .९ 

० ०४ . १ 
एकूण संपादित क्षेत्र . . १९ ३२.० 


१अ( १ ) 

१ब१ 


संपादनाचे प्रयोजन . - नवी मुंबई प्रकल्पाअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी . 


नवी मुंबई , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ . 


दिलीप शिंदे, 

अपर आयुक्त , 
कोकण विभाग , नवी मुंबई . 


AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21A,NE 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


